नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२३)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-१४ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- १ 
२ 


3 
8 


य“ 


Se rer Na 


प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 
क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये FARA करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार अहमदपुर नगरपरिषद व चाकुर नगरपंचायत अंतर्गत सोबत दिलेल्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू.१५.००कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात 
आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.२ लातूर राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील (IFSC कोड व खाते 
क्रमांक नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२३)/का-१४११, 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, लातूर / सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, क्र.२ लातूर यांनी संदर्भ क्र. (१ व (४) येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 
प्‌. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपाळिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदान" या SENG सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 
& सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१७०३४०६९१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


CHARUSHILA cosmic 
2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc807768647a 
9ed4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

D EVE N D RA Cc H A U D H A RI serialINumber=A75E4CF904B78F2AE051843EA1BA6106A393C2BOCF60 
FE03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.14 17:13:03 +05'30° 


(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजी नगर विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, लातूर, 
३. मुख्य अधिकारी, अहमदपुर नगरपरिषद व चाकुर नगरपंचायत, जि. लातूर, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, लातूर, 


५. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.२ लातूर, 

१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२३)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्रमांक-संकोर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२३)/का-१९४१९१, दि. WY मार्च, 


२०२४ सोबतचे परिशिष्ट 

अ.क्र. | कामाचे नाव रु.लक्ष 

प्र.क्र.५ Wl कॉलनी मारवाले ते Aa गायकवाड यांच्या घरापर्यंत TAHT? | १०.०० 
रस्ता करणे 

२ प्र.क्र.५ सोलार पर्थदेवे बसविणे १०.०० 

३  । प्रक्र.५ पडीले ते पाटील, Vel याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 

४ | 0.4 सोलार हायमास्ट बसविणे १०.०० 

५ | WH. शापिंग सेटर शेटकर ते YS , दळवी यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता | १०.०० 
करणे 

६ | प्रक्र.५ विविध ठिकाणी नाली बांधकाम करणे व सिमेंट रस्ता करणे ३०.०० 

७ ' प्र.क्र.५ TE कॉलनी ते बलसे यांच्या घरापासून उमेश रेड्डी यांच्या घरा पर्यंत | १०.०० 
सिमटें रस्ता करणे 

८ प्र.क्र.४ प्रल्हाद परांडे ते थोडगा राडे सिमेट रस्ता/नाली बांधकाम करणे १०.०० 

९ । प्र.क्र.७ विविध ठिकाणी नाली बाधकाम करणे व सिमेंट रस्ता करणे ३०.०० 

१० | प्र.क्र.५ Wl कॉलनी येथील बेंबडे ब शेकडे यांच्या घरापुढे सिमेंट रस्ता करणे | १०.०० 

११ । प्रक्न.७ विविध ठिकाण बांधकाम व सिमटें रस्ता करणे ब लादीकरण | ३०.०० 
बसविणे 

१२  ' प्रक्र.३ आदर्श नगर संदिप भुरे ते माधव गिते यांच्या घरापर्यंत सिमेंट | १०.०० 
रस्ता/नाली बांधकाम 

१३  । प्र.क्र.९ बोथी रोड ते रामदास शास्त्री ब साठे नगर पर्यंत सोलर पथदिवे ब | २५.०० 
विद्यतीकरण करणे 

१४ | प्रक्र.३ विठ्ठल अनंतराव ते शिवाजी we यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्ता / नाली | १०.०० 
बांधकाम करणे 

१५  । प्र.क्र.९ विविध ठिकाणी सोलार पथदिवे व सोलार हायमास्ट बसविणे १०.०० 

१६ । प्र.क्र.४ बाबुराव कदम यांच्या घरा समोर सिमेंट रस्ता ब नाली बांधकाम करणे | १०.०० 

१७ । प्र.क्र.९ रहेमत नगर डिपी ते अजमत HORM! APT दुकाना पर्यंत लादीकरण | १५.०० 
वब सिमेंट रस्ता करणे 

१८ | प्र.क्र.४ शरद गलाले ते बाळू भगत यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता / नाली | १०.०० 
बांधकाम करणे 

१९ । प्र.क्र.९ विविध ठिकाणी नाली बांधकाम करणे व सिमटें रस्ता करणे १०.०० 

200 प्रक्र.३ चाकुरकर सर ते कल्याणी यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता, १०.०० 
बांधकाम 

२१ | प्र.क्र.१४ सार्वजनिक स्मशानभमीचे सुशोभिकरण करणे ३०.०० 

२२ 'प्र.क्र.४ मारे ते डि पो शिंगडे यांच्या घरा पर्यंत सिमेटं रस्ता करणे १०.०० 

२३ | WH. विविध ठिकाणी सोलार पर्थदेवे ब सोलर हायमास्ट बसविणे २०.०० 

२४ ' प्र.क्र.४ नंदकुमार पोदार ते बिरादार सर यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता १०.०० 

२५ | प्रक्र. १४ सार्वजनीव करण व PAHS रस्ता करणे १०.०० 

२६ । प्र.क्र.४ देवकत्ते ते बळो राठोड यांच्या घरापर्यंत सिमेट रस्ता ब नाली बांधकाम | १०.०० 

२७ ।प्र.क्र१४ मध्ये सोलार पर्थादेवे बसविणे १०.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२३)/का-१४११, 


२८  । प्र.क्र.४ नागेश काँ शवाजी गायकवाड ते प्रशांत बिराजदार यांच्या | १०.०० 
घरापर्यंत सिमेंट रस्ता / नाली बांधकाम करणे 

२९ | प्र.क्र.१९ विविध ठिकाणी नाली बांधकाम व सिमटें रस्ता ब लादीकरण करणे | १०.०० 

३० | WY रमाकात पुणे ते पाटील हॉस्पिटल पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 

३१ ' प्र.क्र.३ कांबळे यांचे घर त भोसले यांच्या घरा पर्यंत दोन्हीही बाजूनी नाली | २०.०० 
बांधकाम 

३२  ' प्र.क्र.५ शॉपिंग सेटर येथे महेश शेटकार त देळवी सर यांच घर कॉाँक्रोट रस्ता | १०.०० 
व नाली बांधकाम करणे 

३३ । प्रक्र.३ इजारे सर ते पवार व भरु यांच्या घरा पर्यंत दोन्ही बाजूनी नाली | २०.०० 
बांधकाम 

३४ | प्र.क्र.५ गणेश नगर SHUT रोड तुकाराम भिंगे ते शिंदे यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट | १०.०० 
रस्ता करणे 

३५  । प्र.क्र.१६ Ae मंदीर त नरेंद्र कुलकर्णी शडे दोन्ही बाजूनी नाली बाधकाम ब | ३०.०० 
सिमेंट रस्ता करणे 

३६ ।' प्र.क्र.३ हाके पाटील त अविनाश यांच्या घरा पर्यंत सिमटे रस्ता करणे १०.०० 

३७ ' प्र.क्र.१० विविध ठिकाणी सोलार हायमास्ट व सोलार पर्थादेवे बसविणे १०.०० 

३८ । प्र.क्र.२ डि.पौ.रोड ते PRAM सर यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता करणे १०.०० 

३९ । सिमेट रस्ता ब नालो बांधकाम ब लादीकरण करणे २५.०० 

४० |W. कुणके सर ते प्रकाश लद्दे याच्या घरापर्यंत सिमेट रस्ता, १०.०० 
बांधकाम 

४१ । प्र.क्र.१ झरी राडे ते पडीले याच्या घरा पर्यंत सिमटें रस्ता करणे २५.०० 

४२ | प्र.क्र.४ पवन मालु ते पुणे सर डॉ.पाटील हॉस्पिटल समारे सिमेंट रस्ता करणे | १०.०० 

3 प्र.क्र.११ WAV फुलारी ते ईश्‍वर पाटील ब लोखंडे गुरूजी पांडू मागे | १५.०० 
मनोज सोनटक्के ते शिवलिंग कुर्ती पर्यंत सिमेंट रस्ता ब नाली बांधकाम करणे 

४४ | प्र.क्र.१० सनातन भुतडा ते सुरेश टेलर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता / नाली | १०.०० 
बाधकाम करणे 

४५ | Wp. विविध ठिकाणी सोलार हायमास्ट व सोलार पर्थदेवे बसविणे १५.०० 

४६ । प्र.क्र.१९ चवळे सर ते अंड साबं शेटकार यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता, १०.०० 
बांधकाम 

४७ । प्र.क्र.१३ आम लोया ते सिताराम सुवर्णकार पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे ०५.०० 

४८ | 0.4 गट्टे ते नबनाथ परी यांच्या घरा पर्यंत सिमटे रस्ता करणे १०.०० 

४९ | Wh. लातरू-नांदेड हायव ते जवादे सर यांच्या घरापर्य Tt बल्प ब | ०५.०० 
सोलार हायमास्ट बसविणे 

५० _। प्र.क्र.५ शिंगडे सर त वाघमारे सर यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता, १०.०० 
बांधकाम 

GQ प्र.क्र.९१६ विविध ठिकाणी सोलर हायमास्ट व सोलार पर्थादेवे ब बांधकाम | १०.०० 
करणे 

५२ | प्र.क्र.५ मतिमंद शाळा त टेंभूर्णी राडे पर्यंत सिमेंट रस्ता / नाली बांधकाम | १०.०० 
करणे 

५३ | Wow शिदे यांचे घर ते न्यू मॉडेल इंग्लश स्कुल पर्यंत सिमटे रस्ता करणे | १०.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२३)/का-१४११, 


५४ |W. शॉपिंग सेंटर हनुमान मंदिर ते कोटगिरे यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट | १०.०० 
रस्ता/नाली बांधकाम करणे 

QQ | प्र.क्र.१६ जय भवानी ममंदिर ते नृसिंह मंदिर दोन्ही बाजूस लाइर्ट पोल ब तार | १०.०० 
SISA Ase बसविणे वब बांधकाम करणे 

५६ ।' प्र.क्र. गवबळणबाई बालवाड ते रवी मंदाडे यांचे घर रस्ता/नाली बांधकाम | १०.०० 
करणे 

५७ | प्र.क्र.१६ विविध ठिकाणी नाली बांधकाम/सिमेंट रस्ता ब लादीकरण करणे | ०५.०० 

५८ | प्र.क्र.५ भांगे सर ते भिंगे सर यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता/नाली बाधकाम | १०.०० 
करणे 

५९ | प्र.क्र.२ संकल्प नगर येथील माऊली धाम येथे ओपेन स्पेस सुशोभीकरण व | २०.०० 
सोलार हायमास्ट बसविणे 

६० ' प्र.क्र.१९ गडी गल्ली सभागह बांधकाम ४०.०० 

& । प्र.क्र.१३ HATH GaN ते चंद्रकांत शेटे यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता | ०५.०० 
करणे 

६२ | प्र.क्र. १९ बक कॉलनो चोपने ते चव्हाण यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता, १०.०० 
बांधकाम करणे 

६३ । प्र.क्र.९ सांस्कृतक सभागृह बांधकाम करणे २०.०० 

६४ |W. कराड नगर सय्य्द ते नरवबटे यांच्या घरापर्यंत सिमटे रस्ता, १०.०० 
बाधकाम 

GG | Wh. मन्नान शेख ते १३२ के.व्ही. पर्यंत सिमेट रस्ता ब नाली बांधकाम करणे | २५.०० 

६६ ।' प्र.क्र.२ कराड नगर इरशाद शेख ते सरस्वती हाके यांच्या घरा पर्यंत सिमेट | १०.०० 
रस्ता/नाली बांधकाम 

६७ । प्र.क्र.२ लातरू-नांदेड हायवे ते राजेश तगडपल्लेबर यांच्या घरा पर्यंत TAH? | २०.०० 
रस्ता करणे 

६८ |W. कराड नगर जयराम मुंढे ते वाडेकर यांच्या घरा पर्यंत सिमेट | १०.०० 
रस्ता/नाली बाधंकाम 

६९ ' प्र.क्र.४ लातरू-नांदेड हायव ते विठ्ठल मंदिर पर्यंत रस्त्याच सिमेट रस्ता करणे | ३०.०० 

७० । प्र.क्र.७ बालाजी तोगरे ते अनवर शेख यांच्या घरापर्यंत सिमेट रस्ता करणे | १०.०० 

७१ | प्र.क्र.२ राहुल गव्हाणे ते हरि कांबळे यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता करणे | २०.०० 

७२ | प्र.क्र.७ युसुन टेलर ते रहेमत भाई यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 

७३ । प्र.क्र.३ विविध ठिकाणी सिमेटं रस्ता ब नाली बांधकाम करणे २०.०० 

७४ । प्र.क्र.७ हशिम चाऊस ते असलम पठाण यांच्या घरा पर्यंत सिमटे रस्ता करणे | १०.०० 

७५  ' प्र.क्र. ४ बिवबिध ठिकाणी सोलार हायमास्ट व पर्थादेब बसविणे १०.०० 

७६ । प्र.क्र.५ हालसे ते हारणे, SHOT रोड यांच्या घरा पर्यंत सिमंटे रस्ता १०.०० 
बांधकाम 

lo प्र.क्र.४ ओपन स्पेस सुशोभीकर करणे १०.०० 

७८ । प्र.क्र.४ तांबरे गुडसुरकर चोपडे ते इम्रान शेख पर्यंत सिमेंट रस्ता ब नाली | १०.०० 
बांधकाम करणे 

७९  । प्र.क्र.५ विविध ठिकाणी नाली बांधकाम करणे २०.०० 

८० _  प्र.क्र.५ केलास भगत ते बाळू बिरादार यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता करणे | १०.०० 

८१ | Who हसन पटेल ते इरवाने यांच्या शेता पर्यंत नाली बांधकाम करणे २०.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२३)/का-१४११, 


८२ | प्र.क्र.५ टेभूर्णी राडे ते वाडकर सर यांच्या घरा पर्यंत सिमटें रस्ता / नाली | १०.०० 
बांधकाम 

८३ | Who माहेम्मदीया मस्जीद ते अखिल शेख ते शाकोर शेख ते अजर शेख ते | २०.०० 
बबलू हरणमारे याच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता ब नाली बांधकाम करणे 

८४ | प्र.क्र.१९ मिरकेल नगर होळकर ते सूर्यवंशी यांच्या घरा पर्यंत नाली बांधकाम | १०.०० 
करणे 

८५ । प्र.क्र.१४ TA राडे ते मुस्लिम स्मशानभूमी पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १५.०० 

८६ | WC हारुल मुल्ला ते महेबुब भाई यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता, १०.०० 
बांधकाम करणे 

८७ । प्र.क्र.१९ मयुर जाजू ते संतोष मजगे यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता / नाली | १०.०० 
बांधकाम 

८८ | प्रक्र.५ आचेगावे सर ते बाशीदखान पठाण यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता / | १०.०० 
नाली बांधकाम करणे 

८९  । प्र.क्र.५ नामदेव गायकवाड ते सातापरु यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता, १०.०० 
बांधकाम करणे 

९० | प्र.क्र.११ चाटे ते चंद्रकांत डुकर यांच्या घरा पर्यंत सिमटे रस्ता/नाली बांधकाम | १०.०० 
करणे 

९१ | प्र.क्र.१९ बक कॉलनी हनुमान मदीर सभागृह १०.०० 

९२ । प्र.क्र.११ प्रकाश फुलारी ते सोमनाथ राड सिमेंट रस्ता/नाली बांधकाम १०.०० 

९३ प्र.क्र. १९ गटे सर ते माळी सर याच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता/नाली बांधकाम | १०.०० 

९४ [WG कॉलेज रोड ते राहूल घाटोळ यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता, १०.०० 
बांधकाम 

९५ | प्र.क्र.५ गजानन गंगथडे ते धनाजी घोगरे याच्या घरापर्यंत सिमेट रस्ता, १०.०० 
बांधकाम 

९६ । प्र.क्र.५ टेंभूर्णी रोड ते संगीता जाधव याच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे  । १०.०० 

९७ । प्र.क्र.११ परगे ते फाजग यांचे घरापर्यंत सिमेट रस्ता करणे १०.०० 

९८ | प्र.क्र.५ लोहकर ते अशोक चापटे यांच्या घरा पर्यंत सिमटें रस्ता करणे १०.०० 

९९ | प्र.क्र.१९ आकाश पाटील ते प्रशांत भोसले यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता करणे | १०.०० 

200. प्र.क्र.५ शॉपिंग सेंटर ते अँड राजद्रे शळेके यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे | १०.०० 

१०१ | प्र.क्र.२ पिंजारी ते मस्जिद पर्यंत सि्मेट रस्ता करणे १०.०० 

202  प्र.क्र.५ के.के.कांबळे ते संजीब वाघमार यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता करणे | १०.०० 

१०३ । प्र.क्र.५ गायकवाड कॉलनी ते शॉपिंग सेटंर अप्रोच रोड A WI यांच्या | २०.०० 
घरासमारे सिमेंट रस्ता ब नाली बांधकाम 

१०४ | प्र.क्र.५ राहुल घाटोळ ते भांगे सर यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता ब नाली | १०.०० 
बांधकाम 

१०५ | प्र.क्र.४ भाताब्रे सर ते राठी यांच्या घरा पर्यंत सिमटे रस्ता करणे १०.०० 

१०६ | उदय नगर आशिष अरगुलवार त अनिकेत सुडे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता | १०.०० 
करणे 

१०७ | प्र.क्र.१० मारवाडी सार्वजनिक स्मशानभूमी पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 

१०८ । प्र.क्र.३ अहिल्यादेवी होळकर सभागृह सरंक्षण भिंत बाधकाम करणे १०.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(२३)/का-१४११, 


१०९ | प्र.क्र.२ नांदेड रोड ते (वेदांती हॉटेल ) जाधव यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता | १०.०० 
करणे 

११० | प्र.क्र.९ दर्गापरू मस्जिद ते श्रीकांत बनसाड यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्ता | १०.०० 
करणे 

१९१ | प्र.क्र.२ कजारिया टाईल्स ते बालाजी गुट्टे याच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता करणे | १०.०० 

११२ | प्र.क्र.४ सुभाष शटेकर ते बापराव मान यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता करणे | १०.०० 

११३ । प्र.क्र.५ कॉलेज राडे ते नागरगोजे हॉस्पिटल, करकनाळे यांच्या घरा पर्यंत | २०.०० 
सिमटें रस्ता करणे 

११४ | प्र.क्र.३ डिपी रोड विठ्ठल देवकत्ते ते लामतुरे यांच्या घरा पर्यंत सिमेट रस्ता । १०.०० 
करणे 

११५ | प्र.क्र.३ गयाबाई सिरसाठ ते राजीव गांधी शाळे पर्यंत सिमेंट रस्ता करणे १०.०० 

११६ । प्र.क्र.२ किरण गार्डन ते मक्का मज्जीद पर्यंत सिमेट रस्ता करणे १०.०० 

एकूण १५००.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


